सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.२ 
वसई हा उपविभाग राष्ट्रीय महामार्ग 
विभाग, ठाणे कडे वर्ग करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.४१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० मे, २०१९ 
संदर्भ:- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे 
क्र. मुअ(को)/परिमंडळ/७३५ दि. १५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीचे पत्र. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई यांचे क्र. मुअराम/ 
का-४ (आस्था)/पुनर्रचना/३६९७/२०१८ दि. २१ डिसेंबर, २०१८ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना :- 
पालघर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची कामे जलदगतीने व वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय 
महामार्ग विभाग, ठाणे अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग वर्ग 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या अधिपत्याखालील अधिक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे यांच्या अखत्यारितील सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र. २ , 
वसई या उपविभागीय कार्यालयाचे नामाभिधान राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, वसई (मुख्यालय - वसई) 
करून सदर उपविभागीय कार्यालय मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, ठाणे यांच्याकडे वर्ग करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरझासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५३०११३०३१८४१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nisha Manohar Mahaj 
DN: c=IN, (01 Maharasht PWD, 


e ९, o=Gove a 
Nisha Manohar sce 
f1749dec86c69520dc99c8a73d64e830153ee03 


4.2 
1b1b93c743e21a94cd3e93, 
INumber=78a137191efea41da17c39ba5785218ceb916 


Mahajan "ane 7540ad0ac40f348, cn=Nisha Manoh 


Date: 2019.05.30 11:37:12 +05'30' 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.४१/प्रशासन-१ 


२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 

८. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 

९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे. 

१०. अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

११. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, as (पूर्व) मुंबई. 

१५. कार्यासन सेवा-२/३/४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

१६. कार्यासन प्रश्ञासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


